प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्यक 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 


दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 


संचाळक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/प्रस्ताव 
(Non-merged) ( भाग-८) / ४२१० १६२९/१०४७ /३-म /2020, दि.२८.०१.२०२० 


वाचा: 9) 
2) 
3) 
8) 
शासन निर्णय :- 


विभागाच्या अधिपत्याखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये 


मिरज व यवतमाळ या संस्थांना राज्य योजनेंतर्गत (४२१० १६२९) या लेखाशीर्षाअंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता रुपये ४,४८,१३,९४३/- (रुपये चार 
कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष तेरा हजार नऊऱे त्रेचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेची परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद 
केलेल्या संस्थांच्या नावासमोरीलळ तपश्ीलानुसार या शासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून एकत्रितरित्या प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्री प्रस्तावित किमत 
a सर्वापचार रुग्णालय, मिरज २,६८,१३,९४३ 
२ | सर्वोपचार रुग्णालय, यवतमाळ १,८०,००,००० 


एकूण 


४,४८,१३,९४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 


अटी :- 


& fi 


Go 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस संबंधित लेखाज्ीर्षाखाली यंत्रसामुग्रीपरत्वे मंजूर 


असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


OWI शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


(सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखाशीर्ष) 
मागणी क्रमांक -एस ४ राज्ययोजना 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढकरणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१७२२३६३८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


“cc अ 39 Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
सोबत र परिशिष्ट TS a DAHALE 
i DN: c=IN, st=Maharashtra, 

A U N 2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a508 
97b7b2244d66593f50dd713da8386091250 
3, postalCode=400032, 

M U R L | D H A R street =MANTRALAYA MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ecO 
978235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2 


R A O D A H A L E 3d, ०५-११, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 

Date: 2020.01.30 19:13:05 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखाकार १/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
व्यवस्थापकीय Gash, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, मिरज. 

५. अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, यवतमाळ 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगळी / यवतमाळ 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


झासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट अ” 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 


| सर्वोपचार रुग्णालय, मिरज | ऑक्सिजन फ्लो मीटर १ | १६८० १६८० 
एसपीओर प्रोब २ १६५२ ३३०४ 
डिजीटल वेईंग स्कल १ | ४९५६ ४९५६ 
ड्रॉ-अ-पर्सन (प्रोजेक्टीव्ह) ३ १८०० ५४०० 
वुड्स ल॑म्प १ | ६००० ६००० 
TRIB डिस्पेन्सर १ | ८००० ८००० 


Bl A WHA इन्टेलेक्चुअल ष्‌ ११६५३ ११६५३ 
एबीलीटी टेस्ट (डीएपी : आय 


इन्फॅन्ट रिजसिटेडान किट २ ७२८० १४५६० 
मलिन्स इन्टेलिजन्स स्कल | १५१२० १५१२० 
फॉर चिल्डून 

UR मशिन १ | १६००० १६००० 
लंब मायक्रोमोटर २ ९६७६ १९३५२ 
हाऊस-ट्री-पर्सन १ | २२२५० २२२५० 
प्रोजेक्टर स्क्रीन विद ट्रायपोड ।५ ४६९९ २३४९५ 
स्टॅण्ड 

अनलंब पीएच मीटर १ | २४७८० २४७८० 
बाईलिग वॉटर बाथ विद ४ ७३०० २९२०० 


लिड्स हॅविंग ८-१२ होल्स 


एम्स न्यूरो सायकोलांजीकल a ३५८२९ ३५८२९ 
बॅटरी चिल्ड्रून 


स्टेनलेस स्टीलस्ट्रेचरट्रोली ।२ २०९१७ ४१८३४ 


डिजीटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर १ | ४१९५० ४१९५० 


एलईडी वायरलेस प्रोजेक्टर १ | ४४५०० ४४५०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 


वाईड रेन्जेस अविव्हमेन्ट टेस्ट शि ४५००० ४५००० 
(डब्ल्यूआरटीएस) कंप्लिट किट 

वाईनलॅन्ड अँडेप्टिव्ह शि ४५९०० ४५९०० 
बिहेव्हिअर स्केल-३ 

बेसीक अँनेस्थेशिया मशिन शं ४६००० ४६००० 
विदाऊट व्हेन्टीलेटर 

ईसीजी मशिन २ २६८८० ५३७६० 
मिलन क्लिनीकल 7 ५८५०० ५८५०० 
मल्टीअॅक्सिअल इन्व्हेन्टरी-३ 

(एमसीएमआय-३) 

एल.सी.डी. प्रोजेक्टर २ 32400 ६५००० 
मल्टीमिडीआ प्रोजेक्टर १ | ६६००० ६६००० 
वेश्लर इंटेलिजन्ट स्केल फॉर १ | ८८७०४ ८८७०४ 
चिल्डरून 

इंडिअर अँडेफान ऑफ लेईटर 7 ८९९९० ८९९९० 
इंटरनेशनल पर्फोरमन्स Ch 

3 

रंडीअन्ट हिट TAL २ ४८००० ९६००० 
tare रिकव्हरी ट्रॉली १ | ९८८६६ ९८८६६ 
इलेक्ट्रोफोरेसीस अँपरेट्सविद | 2 ५०००० १००००० 
पॉवर सप्लाई 

पल्स ऑक्सीमीटर पिं १००८०० १००८०० 
फ्लेम फोटोमीटर १ | १०५५०० १०५५०० 
इलेक्ट्रोलाईट अँनेलाईजर १ | ११०००० ११०००० 
कॉन्टेक्ट टेग्परेचर वोटर बाथ ।४ ३८९५० १५५८०० 
एपोक होस्ट १ | १७५००० | १७५००० 
ऑटोमेटीक स्क्रबर ड्रायर १ | २००६०० | २००६०० 
एअर प्युरिफायर २ ११४००० २२८००० 
बायो-फिडर्बक थेरपी इन्स्ट्रमेन्ट गि २३०१०० २३०१०० 
सेट 

कार्डीअँक बायोमार्कर सिस्टिम १ | २४०००० २४०००० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 


डेफिब्रीलेटर १ | २५४००० २५४००० 
लॅमिनार एअरफ्लो a २६०००० २६०००० 
स्पेक्ट्रोफोटीमीटर १ | २६१५०० २६१५०० 
डेफिब्रीलेटर १ | २८०००० २८०००० 
फोटोथेरपी युनिट 8 ७०५६० २८२२४० 
ASOT लॅम्प एलईडीरुफ |२ १५०००० 300000 
माऊंटींग 
ब्लड HOR मॉनिटर २ १५६००० 392000 
बोन डस्ट कलेक्टर १ | ३५२८२० ३५२८२० 
फंडस कॅमेरा १ | ९५०००० ९५०००० 
ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप २ ५३२००० १०६४००० 
क्यू स्वीच एनडी यँग लेझर a 9934000 | ११३५००० 
युनिट 
फुलली ऑटोमेटीक कॉएग्युलेटर वौ १२७५००० १२७५००० 
मीटर 
केमिल्युमीनेसन्स इम्युनोएसे १ | १६५२००० १६५२००० 
ऑप्टीकल कोहेरन्स टोमांग्राफी १ | २०१६००० २०१६००० 
स्ट्रोबोस्कोप १ | २९६५००० २९६५००० 
बायनोक्‍्युलर मायक्रोस्कोप ९७ ५५००० ५३३५००० 
फुलली ऑटोमेटीड एचपीएलसी शि 4340000 | ५३५०००० 
SASS 

२ | सर्वोपचार रुग्णालय, RM मशिन २ २५५०० ५१००० 

यवतमाळ डर्मोटोस्कोप पोलोराईज्ड १ २५०००० २५०००० 

लाईट 
एम्बाल्मिंग वर्क स्टेशन क 300000 300000 
एनएसटी मशिन ४ ९५००० ३८०००० 
HSER (बॉडी) प्रिजरव्हेशान २ ३२५००० ६५०००० 
टँक 
रिअल टाईम पीसीआर सिस्टिम १ | १२३४००० १२३४००० 
फुल्ली ऑटोमेटेड ग्लास कव्हर १ 3000000 | ३०००००० 
स्लीपर 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४७/प्रशा-१ 


वाक इन कॉल्ड रुम Yo १ ३२५५००० ३२५५००० 
स्क्वे.मी. 
निओनेटल व्हेन्टिळेटर Q 2200000 ४४००००० 
अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन विद ।२ २२४०००० | ४४८०००० 
मॉनिटर 

एकूण ४४८१३९४३ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


